area शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखील 
संस्थांचे विलिनीकरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ७४/प्रशिक्षण. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना: 
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याकरिता व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत करण्यासाठी शालेय 


शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली काही संस्थांची दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 


पुनर्रचना करण्यात आळी असून सदर संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात 


आलेले आहे. उर्वरीत संस्थांची अन्य पुनर्रचित संस्थांमध्ये विलिनीकरण करण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे या संस्थेची 


दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये पुनर्रचना करण्यात आली असून शालेय शिक्षण 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील काही संस्थांचे पुनर्रचना व विलिनीकरण करण्यात आलेले आहे. आता 


व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्थां मुंबई यांची ७ विभागीय कार्यालये व इतर दोन संस्थांचे खालील 


विवरण पत्रात दर्ठाविल्या प्रमाणे संबंधित प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणामध्ये व संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा 


शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD) मध्ये विलिनीकरण करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । विलिनीकरण करावयाच्या संस्थेचे नाव | विलिनीकरण करण्यात आलेल्या संस्थेचे 
नाव 

णि विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड | महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
संस्था, पुणे प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

२ विभागीय व्यवसाय मार्गदर्डान व निवड | प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नाशिक 
संस्था, नाशिक 

३ विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड | जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक 
संस्था, कोल्हापूर विकास संस्था, (DIECPD) कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ७४/प्रशिक्षण 


४ विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड | प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद 
संस्था, औरंगाबाद 

4 विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड । प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, अमरावती 
संस्था, अमरावती 

g विभागीय व्यवसाय मार्गदर्डान व निवड | प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर 
संस्था, नागपूर 

७ विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक 
संस्था, लातूर विकास संस्था, (DIECPD) लातूर 

टं शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी, मुंबई । प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई 

९ महाराष्ट्र राज्य हृकश्रवण शिक्षण संस्था | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व 
पुणे. प्रशिक्षण परिषद, पुणे 


वरील विवरण पत्रात दर्शविल्यानुसार व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्थेचे ७ विभागीय 
कार्यालयांचे संबंधित प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणामध्ये अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा शैक्षणिक 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेमध्ये (DIECPD) विलिनीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी, मुंबई या संस्थेचे विलिनीकरण प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई मध्ये व 
महाराष्ट्र राज्य हकश्रवण शिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे यामधील ॥ विभागात विलिनीकरण करण्यात येत आहे. 

या संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी यांचे समायोजन प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण / 
जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसाय विकास संस्था (DIECPD) व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
यांच्या कार्यालयामध्ये समकक्ष पदावर करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८२३१५०८०१०७२१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Baban 


Ranganath 
Mali a 
(बी. आर. माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ७४/प्रशिक्षण 


२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 

३. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

४. अप्पर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 

८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे. 
९. सर्व संचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण . 

१०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

११. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक विकास संस्था (DIECPD). 

१२. सर्व शिक्षणाधिकारी . 

१३. नियंत्रक अधिकारी, शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी, मुंबई. 

१४. महाराष्ट्र राज्य दृकश्रवण शिक्षण संस्था, पुणे. 

१५. व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी, विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, पुणे. 

१६. व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी ,विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, नाशिक. 
१७. व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी ,विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, कोल्हापूर. 
१८.व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी ,विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, औरंगाबाद. 
१९. व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी ,विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, अमरावती. 
२०. व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी ,विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, लातूर. 
२१. व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी ,विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, नागपूर. 
२२. निवड नस्ती, प्रशिक्षण. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


